ऊर्जा प्रकल्पासाठी मौजे विखरण, ता. शिंदखेडा, 
जि.धुळे येथील संपादित केलेल्या जमिनीची योग्य 
भरपाई न दिल्याबाबतच्या प्रकरणाची चौकशी 
करण्यासाठी मुदतवाढ देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक : सानुअ-२०१८/प्र.क्र.९७/ऊर्जा-४ 
शिबीर कार्यालय,बिजली नगर,सदर, नागपूर 
दिनांक : १० जुलै, २०१८ 


संदर्भ : शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, क्र. सानुअ-२०१८/प्र.क्र.९७/ऊर्जा-४ 
दि. ०६.०४.२०१८ 


प्रस्तावना :- 
उपरोक्त संदर्भाधिन क्र. १ च्या शासन निर्णयान्वये महाराष्ट्र राज्य वीज निर्मिती कंपनीच्या ऊर्जा 


प्रकल्पासाठी मौजे विखरण ता. शिंदखेडा जि. धुळे येथील संपादित केळेल्या जमिनीची योग्य भरपाई 


न दिल्याबाबतच्या प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी श्री. शाम दादाजी दर्णे, सेवानिवृत्त प्रधान जिल्हा 


न्यायाधीश यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. सदरची चौकशी झासन निर्णयाच्या दिनांकापासून 


तीन महिन्यात पूर्ण करुन अहवाल शिफारशीसह शासनास सादर करावयाचा होता. परंतू काही 


कारणास्तव चौकशीचे काम वेळेत सुरु होऊ शकले नाही, यास्तव त्यांनी मुदतवाढ देण्याची केलेली 


विनंती विचारात घेऊन, याप्रकरणी चौकशी करुन शासनास अहवाल सादर करण्यासाठी मुदतवाढ 


देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय :- 

महाराष्ट्र राज्य वीज निर्मिती कंपनीच्या दोंडाईचा जि. धुळे येथील ऊर्जा प्रकल्पासाठी मौजे 
विखरण, ता.शिंदखेडा, जि. धुळे येथील संपादित केलेल्या जमिनीची योग्य ती भरपाई दिवंगत धर्मा 


मंगा पाटील यांना न दिल्याबाबतच्या संपूर्ण प्रकरणाची चौकशी करुन शासनास अहवाल सादर 


करण्यासाठी तसेच त्याकरिता श्री. शाम दादाजी दर्णे, सेवानिवृत्त प्रधान जिल्हा न्यायाधीश यांच्या 


नियुक्‍तीस दिनांक ०५ ऑगस्ट, २०१८ पर्यंत मुदतवाढ देण्यास शासनाची मान्यता देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः सानुअ-२०१८/प्र.क्र.९७/ऊर्जा-४ 


हा शासन निर्णय, महाराष्ट्र शासनाच्या ~www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१८०८१०१५१३२१६५१० असा आहे. हा आदेश 


डिजीटल स्वाक्षरीने सांक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल याच्या आदेझानुसार व नावाने 
Bhimashankar rar fae tii re octane 


id Labour 080: ostalCode=400032, st=Maharashti 
2.5.4.20=873ce9a279d 9561 ffOcbf658e05b823c67c79dcac309Fc4 


Yallappa Manta See 
(भि. य. Har) 


उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 

१) मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन, मंत्रालय, मुंबई 

२) मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

३) मा. मंत्री (ऊर्जा) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

४) मा. राज्यमंत्री (ऊर्जा) यांचे खजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

५) अपर मुख्य सचिव (गृह), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
) 
) 
) 
) 


६) अपर मुख्य सचिव, कृषि विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

७) अपर मुख्य सचिव, महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

८) प्रधान सचिव, विधी व न्याय विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

९) अध्यक्ष तथा व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य वीज निर्मिती कं. sat. Weer, 
वांद्रे (पूर्वी, मुंबई-५१ 

qo) सचिव, वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, प्रशासकीय इमारत, गो. ते. रुग्नालय आवार, मुंबई. 

99) विभागीय आयुक्‍त (महसूल) नाशिक विभाग, नाशिक 

१२) जिल्हाधिकारी, धुळे 

१३) पोलीस आयुक्त (बृहन्मुंबई), पोळीस आयुक्तालय, क्रॉफर्ड मार्केट, मुंबई. 

१४) जिल्हा भूसंपादन अधिकारी, धुळे 

१५) जिल्हा अधीक्षक (कृषि), धुळे 
) 
) 
) 
) 


१६) जिल्हा अधीक्षक (भूमी अभिलेख), धुळे 

qo) पोलीस उपायुक्त, मंत्रालय सुरक्षा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१८) प्रधान सचिव (ऊर्जा) यांचे वरिष्ठ स्वीय सहाय्यक. 

१९) निवड नस्ती (ऊर्जा-४) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


